महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/ 
वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) 
(सुधारणा) नियम,२०१८.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र.४६२ /कार्या १२ 
मादाम कामा मार्ग, राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ३ जुलै, २०१८ 

वाचा - 

१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक सेप्रनि-१०९८/प्र.क्र.७/९८/१२ 

दिनांक २५ जानेवारी १९९९ व दि.३ मे,२००० 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र.४६२/कार्या-१२ 
दिनांक २८ मे,२०१८ 
परिपत्रक 

शासन सेवेतील गट 'अ', गट 'ब' व गट 'क' संवर्गातील पदांवर नियुक्तीसाठी संगणक 
हाताळणे/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबतचे महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/ 
वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) नियम,१९९९ संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २५ जानेवारी,१९९९ 
रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेले शासन आदेशा 
विचारात घेऊन , सदर नियमांमध्ये संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २८ मे,२०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे सुधारणा करण्यात 
आली आहे. सदर दिनांक २८ मे,२०१८ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळाच्या मुख्यपृष्ठावरील "कायदे व नियम" या स्थळाखाळी उपलब्ध करण्यात आली आहे. यास्तव यापुढे 
संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान या संदर्भातील विहित प्रमाणपत्र सादर न केल्यास, वेतनवाढ 
रोखणे/पदोन्नती रोखणे यासारख्या करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात " महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक 
हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) (सुधारणा) नियम २०१८" मधील तरतूदी विचारात 
घेण्याची दक्षता सर्व नियुक्‍ती wrest घ्यावी असे निर्देश याद्वारे देण्यात येत आहेत. सदर बाब सर्व 
मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणून 
द्यावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०३१४०५१९२८०७ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Geeta Rahul 
Kulkarni 


(गीता कुलकर्णी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र.४६२/कार्या १२ 


मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 


. सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 


मा.मुख्य सचिव, 


७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


१०, 
११: 
१२. 
१२३. 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 


१६. 
१७. 


सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन ३९ 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती) 


१८. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
१९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


